वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२६/१६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/बारा, दि. २१.०६.२०२१ 


२) समक्रमांकित दि.१३ जून, २०२२ रोजीचे शासन परिपत्रक 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृुआ/ज्येसु/वप्रअ/२०२२/२७५५७/आस्था-१, 
दि.०८.०८.२०२२ 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन 
अधिसूचनेन्वये शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित तात्पुरती 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. दि.२१.०६.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसात संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून त्याबाबतच्या सूचना व 
हरकती मागविण्यात येतील प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन, त्यानंतर पुढील १५ 
दिवसात सदर तात्पुरती ज्येष्ठता यादी अंतिम करावयाची आहे. त्यानुसार वरिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-अ संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ स्थित तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीच्या अनुषंगाने एकही 
आक्षेप प्राप्त झालेला नाही, असे कृषी आयुक्तालयाने उपरोक्त दि.०८.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 
३. तद्नुषंगाने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
wed वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता विचारात 
घेण्यात येईल. 


५. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत वरिष्ठ प्रशासकीय 
अधिकारी, गट-अ संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.१२६/१६ अ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8७॥॥/99॥॥.90०९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१९१५१२२७५७५८०१ असा 


आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 
J YOTS N A DN: CN = JYOTSNA SUNIL ARJUN, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND 
S U N | L A RJ U N ADF DEPARTMENT 

Date: 2022.09.15 12:31:22 +05'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
४) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
) 
) 
) 


सहसचिव (१६ अ कार्यासन), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


“परिशिष्ट तीन” 


१. संवर्गाचे नाव-महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा गट-अ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 
२. वेतनश्रेणी - 5-२३ - ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ.क्र संबंधित 
ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव पदावरील | जन्म दिनांक | प्रवर्ग । प्रत्यक्षरुजू | ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक दिनांक दिनांक 
मार्ग 
| १| २ ३ ae | षु & ॥_ ९... ८ ९ | 9 | [= as = 3 q 
q q श्री.राजेश पोपटराव जाधव । पदोन्नती २३.१०.१९७६ | खुला | ९.११.२०२० ०९.११.२०२० | ३१.१०.२०३४ । बी.एस्सी 
(रसायनशास्त्र) 
विविध न्यायालयात 
एमएसस्सी प्रलंबित याचिकांमधीळल 
2 २ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते | पदोन्नती २१.०५.१९७५ | खुला | २६.०७.२०२१ । २६.०७.२०२१ | ३१.०५.२०३३ | (मायक्रो) अंतिम निकाच्या अधीन 
बी.ळीब राहून 
(दि.२६.०७.२०२१ 
पासून तात्पुरत्या 


स्वरुपात पदोन्नती) 


